उच्चश्रेणी लघुलेखक पदावरुन निवडश्रेणी लघुलेखक 
पदावर पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक : एएससी १५१८/प्र.क्र.८/१४-अ, 
खोली क्र. ५५७/५५९ (विस्तार), पाचवा मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २९ मे, २०१८ 


आदेशा 


सन २०१७-१८ च्या निवडसूचीमधून खालील उच्चश्रेणी लघुलेखकांना आदेशाच्या दिनांकापासून 
निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची पदोन्नतीनंतरची 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ. क्र. | उच्चश्रेणी लघुलेखकाचे । व्यक्तीचा | सध्याचा विभाग निवडश्रेणी लघुलेखक 
नांव प्रवर्ग पदावर पदोन्नती नंतरचा 
विभाग 
ar | २ ३ |. हॅ. | ५ 
4 श्रीमती सु.ग.देसाई खुला सहकार, पणन व विजाभज इमाव व विमाप्र 
(मराठी) वस्त्रोच्योग विभाग कल्याण विभाग 
२ श्री.हे.ना.धनु (मराठी) विमाप्र महसूल व वन विभाग पदस्थापनेचे आदेशा 
स्वतंत्रपणे निर्गमित 
करण्यात येतील. 
३ श्रीमती संकि.कणाविया खुला जलसंपदा विभाग जलसंपदा विभाग 
(इंग्रजी) 
४ श्रीमती ज्यो.भा.कोकितकर खुला सार्वजनिक बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(इंग्रजी) विभाग 
५ श्रीमती सी.ज.म्हेत्रस खुला कृषि व पदुम विभाग अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक 
(मराठी) संरक्षण विभाग 
६ श्रीमती क.र.जाधव खुला गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
(इंग्रजी) 
७ श्रीमती सु.भि.मेस््री खुला सार्वजनिक आरोग्य सामाजिक न्याय व विशेष 
(इंग्रजी) विभाग सहाय्य विभाग 


2. 


25 


वरील उच्चश्रेणी लघुलेखकांना निवडश्रेणी लघुलेखक पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती त्यांचेविरुध्द 
कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही, या धारणेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


उपरोक्त पदोन्नत्या मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/ २०१७ च्या 
अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात खुला प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर ज्येष्ठतेने 
देण्यात येत आहेत. 


शासन ART क्रमांकः एएससी १५१८/प्र.क्र.८/१४-अ, दिनांक 28.04.2096 


8. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०५२९१७०१५०६६०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao eee 
Guava 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित उच्चश्रेणी लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
२. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 
३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


